/ रजिस्टर्ड नं. टीईसीएच/४७-३०३/एमबीआय/ २००३-०५ 


rete at 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


टा प्राधिकृत प्रकाशन 


गुरुवार, ऑगस्ट १२, २००४/ श्रावण २१, शके १९२६ 


————— NS 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-ब 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ जुलै २००४ 


मुंबई मोटार वाहने कर अधिनियम, १९५८ व मुंबई मोटार वाहन (प्रवाशांवरील कर) अधिनियम, १९५८. 
क्रमांक आरटीए. १९०२/सरीआर-८२/परि-३.--मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९५८ 
(१९५६८ चा मुंबई ६५) च्या कलम १३ पोट-कलम (२) व मुंबई मोटार वाहन (प्रवाशांवरील कर) 
अधिनियम, १९५८ (१९५८ चा मुंबई ६७) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन परंस्पर सामंजस्य तत्त्वानुसार आंध्र प्रदेश राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
_ मालकीच्या तात्पुरत्या परवानाधारण करणाऱ्या आणि आंध्र प्रदेशात नोंदणी झालेल्या टप्पा वाहतूक 
करणाऱ्या प्रवासी वाहनांना (१) नांदेड-हैद्राबाद मार्ग बसर-५ फेऱ्या, (२) नांदेड-हैद्राबाद मार्गे 
निझामाबाद-६ फेऱ्या व (३) नांदेड-हैद्राबाद-१ फेरी या मार्गावर महाराष्ट्र राज्याच्या सीमावर्ती भागात 
अतिरिक्त फेऱ्या मारणाऱ्या वाहनांना राज्य परिवहन प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या प्रतिस्वाक्षरीच्या 
तसेच महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या मालकींच्या वाहनांना आंध्र प्रदेश शासनाने देखील 
अशाचप्रकारे करमाफी द्यावी a अटींच्या अधीन राहूनच करमाफी देत आहे. ही करमाफी रेल्वे 
प्राधिकरण त्यांची सेवा उपलब्ध करून देईपर्यंतच तात्पुरती राहील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
प्र. कू. सगदेव, 
atta ? शासनाचे उप सचिव 
भाग AT 39 (२४३) 


[किंमत : रुपये ces] 


7 Wee महाराष्ट्र शासन राजपत्र, ऑगस्ट 92, २००४/ श्रावण 29, शके १९२६ [भाग चार-ब 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 22nd July 2004. 


Bompay Motor Veuictes Tax Act, 1958 प) BomBay Moror VEHICLES 
(TAXATION OF PASSENGERS) ACT, 1958. 


No. RTA. 1902/CR-82/TRA-3.—In exercise of the powers conferred by 
Sub-section (2) of Section 13 of the Bombay Motor Vehicles Tax Act, 1958 
(BOM. LXV of 1958) and Taxation of Passengers Act, 1958 [ BOM. LXVI1 
of 1958 J, the Government of Maharashtra hereby exempts on reciprocal 
basis the tax payable under the provisions of the said Acts in respect of all 
motor vehicles and passengers carried in stage carriages belonging to 
Andhra Pradesh State Road Transport Corporation covered by temporary 
permits which are registered in the State of Andhra Pradesh and operated 
additional services on the route (1) Nanded-Hydrabad via Basar-5 trips, (2) 
Nanded-Hydrabad vie Nizamabad-6 trips and (3) Nanded-Hydrabad 1 trip 
in border area within the State of Maharashtra subject to the countersig- 
nature by the State Transport Authority of Maharashtra and subject to 
similar exemption being granted by State of Andhra Pradesh in respect of 
vehicles belonging to Maharashtra State Road Transport Corporation, 
Mumbai. This exemption is granted purely on temporarily basis till 
Railway Authorities resume their services. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


P. K. SAGDEO, 
Deputy Secretary to Government. 


